भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालय, 
नागपूर यांच्या आस्थापनेवरील 
“कनिष्ठ भूवैज्ञानिक गट-ब” या 


संवर्गातील अधिकाऱ्यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त 
करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र. एमएनए-०६२१/प्र.क्र.५१/उद्योग-९, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २४ जून २०२१ 


वाचा - १. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दि.२९.०२.२०१६ 
२. शासन निर्णय क्र.एमएनए-०४१२/ प्र.क्र.२२/उद्योग-९, दि.०९.१०.२०१५ 
३. शासन निर्णय क्र.एमएनए-०७१४/ प्र.क्र.9७७/उद्योग-९, दि.२६.०७.२०१६ 
४. शासन निर्णय क्र.एमएनए-०४१२/ प्र.क्र.२२ (भाग-१)/उद्योग-९, दि.२६.०७.२०१६ 
५. भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालय, नागपूर यांचे पत्र क्र. गोप-११८/कभूवे/प्रोबेशान/२०२१/ 
३८२, दिनांक २७.०५.२०२१ 
प्रस्तावना :- 


भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालय, नागपूर यांच्या आस्थापनेवरील “कनिष्ठ भूवैज्ञानिक 
गट-ब” या पदावर दोन वर्षाच्या परिविक्षा कालावधीकरीता संदर्भाधीन क्र.२ ते ४ येथील शासन 
निर्णयान्वये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या कनिष्ठ भूवैज्ञानिक गट-ब या संवर्गातील 
अधि-यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. सदर नियुक्त्या हया महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 
केलेल्या शिफारशीनुसार “कनिष्ठ भूवैज्ञानिक गट-ब” या पदावर शासन सेवेत प्रथम नियुक्तीने 
करण्यात आल्या आहेत. 


२. सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथे नमूद शासन निर्णयान्वये शासन सेवेतील 
अधिकारी/ कर्मचारी यांचा परिविक्षा कालावधी समाप्त करण्याबाबत सुधारित मार्गदर्शक सुचना पारित 
करण्यात आल्या आहेत, त्यानुसार संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ भूवैज्ञानिक, गट-ब या 
पदावर पदस्थापना दिलेल्या अधिकाऱ्यांचा दोन वर्षाचा परिविक्षाधील कालावधी समाप्त करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


झासन निर्णय :- 


प्रस्तावनेत नमूद वस्तुस्थिती विचारात घेता सोबतच्या विवरणपत्र “अ” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे 
भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील “कनिष्ठ भूवैज्ञानिक गट-ब” यांनी त्यांचा 
परिविक्षाधीन काळावधील समाप्त करण्यासाठी आवड्‌यक असणाऱ्या बाबी समाधानकारकरित्या पुर्ण 


शासन निर्णय क्रमांकः एमएनए-०६२१/प्र.क्र.५१/उद्योग-९, 


केलेला असल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या दिनांकास (म.नं.) 
समाप्त करण्यात येत आहे. 


२. संचालक, भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालय, नागपूर यांना कळविण्यात येते की, उक्त कनिष्ठ 
भूवैज्ञानिक, गट-ब या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या पुढील वेतनवाढी नियमानुसार व विहित तरतुदीनुसार 
मुक्‍त करण्याच्या अनुषंगाने उचित कार्यवाही करावी. 


३. सदर शासन आदेशा वाचा येथे नमूद शासन निर्णयांमधील तरतुदींअन्वये व सामान्य प्रशासन 
विभाग, शासन निर्णय क्र. परिवि-२७१५/प्र.क्र.3०२/आठ, दिनांक २९.०२.२०१६ अन्वये प्रशासकिय 
विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~ www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र.२०२१०६२४१६१७२६७०१० असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Ravindra V 
Gurav 


(रविंद्र गुरव) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- १. संचालक, भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालय, नागपूर 
२. निवडनस्ती, उदयोग-९. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


नस्ती क्र.एमएनए-०६३१/प्र.क्र.५१/उद्योग-९ चे सहपत्र. 
विवरणपत्र “अ 
भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालय, नागपूर यांच्या आस्थापनेवरील खाली नमुद तक्त्यातील कनिष्ठ भूवैज्ञानिक, गट-ब 


यांचा परिविक्षाधीन कालावधी त्यांच्या नावासमोर दर्शवीण्यात आलेल्या दिनांकापासून समाप्त करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. नाव पदभार परिविक्षाः परिविक्षा कनिष्ठ भूवेज्ञानिव 
स्विकारल्याचा । कालावधी संपुष्ठात कालावधीत पदावर सेवा 
दिनांक येण्याचा दिनांक | उपभोगळेली रजा | नियमित पुढे चालू 
ठेवण्याचा दिनांक 
किड २ ३ v प्‌ & 
१. | श्री.सय्यद बसिम सय्यद गुलाब | दि.०७.११.२०१५  । दि. ०६.११.२०१७ निरंक दि.०७.११.२०१७ 
२. | श्री.बि. ता. धांडे दि.०७.११.२०१५ | TE, ०६.११.२०१७ रजा- ०४ दि.११.११.२०१७ 
३. | Ia इम्रान खलिक भाई दि.०७.११९.२०१५ । दि. ०६.११.२०१७ अजित रजा- ०६ दि.१३.११.२०१७ 
४. | श्री.अ.प्र.देवेकर दि.१६.१०.२०१५ | दि. १५.१०.२०१७ निरंक दि.१६.१०.२०१७ 
५. | श्री. र.ग.मारबते दि.२५.०८.२०१६ | दि. २४.०८.२०१८ । अजित रजा- ११७  । दि.२०.१२.२०१८ 
६. । श्रीम. प्र.रा.चापले (अंतुरकर) ।दि.१४.१०.२०१५ । दि. १३.१०.२०१७ अजित रजा- १५ दि.२९.१०.२०१७ 
७. | श्रीम. ह.के.विधाते दि.०८.०३.२०१६ | दि. ०७.०३.२०१८ रजा- १८४  । दि.०८.०९.२०१८ 
८. | श्रीम. प्रि.प. चुटे दि.०७.११.२०१५  । दि. ०६.११.२०१७ अजित रजा- ३२ दि.०९.१२.२०१७ 
९, | श्री. भा.सि.कोलप्याक दि.१५.१०.२०१५  । दि. १४.१०.२०१७  । निरंक दि.१५.१०.२०१७ 
१०. | Ht. अ.प्र.दोड दि.१६.१०.२०१५  ।दि.१५.१०.२०१७ अजित रजा- १२ दि.२८.१०.२०१७ 
११. | श्रीम. दि. ज्ञा.ठाकरे दि.३१.१०.२०१५  । दि. ३०.१०.२०१७ अजित रजा- ८९ दि.२८.०१.२०१८ 


१२. | श्रीम. ध.कृ. लांजेवार दि.०४.११.२०१५  ।दि. ०३.११.२०१७ अजित रजा- १० दि.१४.११.२०१७ 
१३. | श्रीम. दि.स.वर्मा दि.१४.१०.२०१५  । दि. १३.१०.२०१७ अजित रजा- ३५ दि.१८.११.२०१७ 
१४. | श्रीम. मि.ना. माने दि.१५.१०.२०१५  । दि. १४.१०.२०१७ ।निरंक दि.१५.१०.२०१७ 
१५. | श्री. दि.लि.चव्हाण दि.०२.०८.२०१६ | दि. ०१.०८.२०१८ निरंक दि.०२.०८.२०१८ 
१६. | श्री. नि.मो.अपराजित दि.२८.०७.२०१६ । दि. २७.०७.२०१८ रजा- २७ दि.२४.०८.२०१८ 
१७. | श्री. दि.म.प दि.२५.०८.२०१६ | दि. २४.०८.२०१८  । निरंक दि.२५.०८.२०१८ 
१८. | श्री. अहमद सैप दि.०२.०८.२०१६ | दि. ०९.०८.२०१८ अजित रजा- १६ दि.१८.०८.२०१८ 
१९. | श्री. अ.भि.प दि.११९.०८.२०१६ | दि. १०.०८.२०१८ | निरंक दि.११.०८.२०१८ 
२०. श्री. वि.ब.घुले दि.०३.०८.२०१६ ।दि. ०२.०८.२०१८  । अजित रजा- २३ दि.२६.०८.२०१८ 
२१. | श्रीम. त.न.ग्जभिये दि.२९.०७.२०१६ । दि. २८.०७.२०१८  । निरंक दि.२९.०७.२०१८ 
२२. श्री. रो.कि.ठवरे दि.२७.०७.२०१६ | दि.२६.०७.२०१८ निरंक दि.२७.०७.२०१८ 
२३. | श्री.अ.श्री.कळसकर दि.१५.०८.२०१६ । दि. १४.०८.२०१८  । निरंक दि.१५.०८.२०१८ 
२४. | श्रीम. नि.य.जाधव दि.०८.०८.२०१६ । दि. ०७.०८.२०१८  । निरंक दि.०८.०८.२०१८ 
२५. | श्रीम. वि.शा.खरबडकर दि.२५.०८.२०१६ । दि. २४.०८.२०१८  । निरंक दि.२५.०८.२०१८ 
२६. श्री. कि.सां.घोडके दि.०८.०८.२०१६  । दि. ०७.०८.२०१८  । निरंक दि.०८.०८.२०१८ 
२७.  श्रीम.सि.रा.चक्रवर्ती (सावडिया) | दि.२७.०७.२०१६ |। दि. २६.०७.२०१८ । अजित रजा- १२८ दि.०२.१२.२०१८ 
२८. | श्रीम. रो.शि.चव्हाण दि.२९.०७.२०१६ । दि. २८.०७.२०१८ रजा- २४१ । दि.२७.०३.२०१९ 


